राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना 
१९८२ श्री. मल्लिनाथ कलशेट्टी, (भा.प्र.से) 
आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास 
यंत्रणा,पुणे. 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आपना ०२२१/प्र.क्र.१४६/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई-४०० ००१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २७ ऑक्टोबर,२०२१ 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.डीओआय-२०८१/४७०१/एडीएम-५, दि.२६.४.१९८२. 
२) वित्त विभाग-शासन परिपत्रक टीआरडब्लु ,१३८१/८६७-एडीएम/९.दि ,३०/०४/१९८२. 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. गवियो-२०२१/प्र.क्र.०१/विमा प्रशासन, दि.१९.०३.२०२१. 
४) सामान्य प्रशासन विभाग, पत्र क्र.भाप्रसे-२५२१/प्र.क्र.१४६/२०२१/९, दिनांक 
२७.०८.२०२१. 


शासन निर्णय :- 

श्री. HAM कलडोट्टी, (भाप्रसे, आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे हे 
दिनांक ३१.०८.२०२१ रोजी म.नं. शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत. श्री. 
Soa हे राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजनेचे सदस्य आहेत. श्री. Hote हे 
सेवानिवृत्तीच्या वेळेस, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयात आयुक्‍त पदावर कार्यरत असल्याने, त्यांना राज्य शासकीय गटविमा 
योजनेंतर्गत संचित रकमेचे प्रदान करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

श्री. मल्लीनाथ PSA, (भाप्रसे) यांच्या राज्य शासकीय गटविमा योजनेंतर्गत संचित रकमेच्या 
देयकाचे प्रदान करण्यासाठी लेखाधिकारी, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी व सहसंचालक (प्रशासन) भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांना नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२७११५११८७२२८ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना ०२२१/प्र.क्र.१४६/पापु-१५ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by 6. h Nivrutti 


Nn h DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=Water Supply 
partm: 
postalCode=400032, 
N Ivru ttl 2.5.4.20=805bdef&ce1424c02121 
0d20e917ffalef512d7e8fa2e49 
d93adbb5ad352, 
INumber=1325a2533f628572 


438b5fb7 11c805de49788678b970 
a Wa [| 15bb0cac990e3b375423, 

cn=Ganesh Nivrutti Pawar 

Date: 2021.10.27 12:46:00 +05'30' 


(गणेश पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजीनगर, पुणे. 
. महालेखाकार, महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षण/लेखा व अनुज्ञेयता) 


३. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 


षु 7 
. निवड नस्ती. 


. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई 


श्री. मल्लिनाथ कलशेट्टी, से.नि.आयुक्त, (भाप्रसे) (संचालनालयामार्फत) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


